महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास 
कामांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११३/गृनिभू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- शासन परिपत्रक क्र. वाटप-२०२१/प्र.क्र.५६/गृनिभू, दि.२९.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक विकास 
योजनांच्या मान्यतेचे अधिकार तसेच प्रशासकीय अधिकार सद्य:स्थितीत शासनाकडे आहेत. विकास 
कामांची गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची आवश्‍यकता आहे. 
त्याअनुषंगाने म्हाडा प्राधिकरण क्षेत्रीय स्तरावर अधिकार प्रदान करण्याच्या दृष्टीने व 
विकासकामांना गती देण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात येत आहे:- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) म्हाडाकडून करण्यात येणाऱ्या एक 
कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना प्रशासकीय, वित्तीय व निविदांना शासनाची मान्यता घेण्याबाबत 
या विषयावरील क्र. वाटप-२०२१/प्र.क्र.५४६/गृनिभू, दि.२९.०६.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आलेले शासन शुध्दीपत्रक यान्वये रद्द करण्यात येत असून, सदरहू शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित 
होण्यापूर्वीची जी परिस्थिती होती ती कायम ठेवण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९१६१४५८२९२८०९ असा आहे. 
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
L E M B H E A D ITI Digitally signed by LEMBHE ADITI ASHOK asa 


ASHOK 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. सभापती / मा. उपसभापती विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


न्न 


न्न 


= 


न्न 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११३/गृनिभू 


८. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सवी 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

१३.आयुक्‍्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

१४.उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
म्हाडा, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 

१५. मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ/कोंकण मंडळ /झो.प.सु.मंडळ /मुं. इ. दु. व पु. मंडळ/ पुणे 
मंडळ/ नाशिक मंडळ/ औरंगाबाद मंडळ/ नागपूर मंडळ/ अमरावती मंडळ 

१६. सर्व उप सचिव /सर्व अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सर्व कार्यासने गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती IPQ, गृहनिर्माण भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


